RNI No.MAHBIL/ 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक २८ ] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४२, किंमत : रुपये १६.०० 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


COMMISSIONER FOR CO -OPERATION AND REGISTRAR CO -OPERATIVE 

SOCIETIES , MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


No.URB /1 -SA/Janta C Bank /Chikhali U. Bank /Marger /2019 /1318 .-- In exercise of powers conferred 
on me under section 110 - A ( 1) ofMaharashtra Co -operative Societies Act, 1960 , I, Satish Soni, Commissioner 
for Co- operation and Registrar, Co - operative Societies, Maharashtra State, Pune, hereby order the 
amalgamation by sanctioning the Scheme of Amalgamation with respect to The Janata Commercial 
Co -op. Bank Ltd. , Khamgaon, Dist. Buldana (“TARGET BANK "), having its registered office at Main Road , 
Khamgaon 444 303, Dist . Buldana, and The Chikhali Urban Co-operative Bank Ltd., Chikhali, Dist. Buldana 
(“ACQUIRER BANK ”),having its registered office at Dr. Shyamaprasad Mukherjee Marg, Shivaji Chowk, 
Chikhali, Dist. Buldana . The said two Banks stand Amalgamated , as per the Scheme of Amalgamation 
annexed herewith (which shall be the part of this order), with effect from 29th July , 2019 . 

Given under my seal and hand, on this 6th day of June , 2019 , at Pune. 


SATISH SONI, 
Commissioner for Co -operation and Registrar 
Co -operative Societies , Maharashtra State , Pune . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 


MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 


No. MSLSA /Const. HCLSSC /2019 /1564.— In exercise of the powers conferred by section 
8 - A of the Legal Services Authorities Act, 1987 ( 39 of 1987) (hereinafter referred to as “ the said 
Act” ) read with Regulations 6 and 7 of the Maharashtra State Legal Services Authority Regulations , 
1998 the Maharashtra State Legal Services Authority , Mumbai is hereby re -constitute the High 
Court Legal Services Sub -Committee , Aurangabad to exercise the powers and perform the functions 
conferred on , or assigned to the High Court Legal Services Committee under the said Act, and 
nominate the persons to be the office bearer and Members of the High Court Legal Services Sub 
Committee at Aurangabad , as shown in Column 2 of the Schedule,mentioned below , for the period 
of three years from the date of issuance of this notification : 


Schedule 


Sr. No. 


Name 


Designation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


2 


The Chairman , High Court 
Legal Services Sub -Committee , 
Aurangabad . 
Secretary , 
High Court Legal Services 
Sub -Committee , Aurangabad . 
Member 
(Ex -officio ) 


3 


The Hon ble Shri Justice Prasanna B. Varale , 
Judge , High Court of Bombay , 
Bench at Aurangabad . 
The Registrar (Administration ), 
High Court of Bombay , 
Bench at Aurangabad . 
The President, 
High Court Bar Association , 
High Court of Bombay , Bench at Aurangabad . 
Shri Pravin M. Shah , 
Senior Counsel, High Court of Bombay , 
Bench at Aurangabad . 
Smt. Charuta S. Deshmukh , 
Advocate, Member of the High Court Bar 
Association , Bench at Aurangabad . 
Shri Vijay Sampatrao Borade , 
Social Worker. 


4 . 


Member 


5 


Member 


6 


Member 


By order and in the name of the Patron - in - Chief, 


Mumbai, 


SHRIKANT D. KULKARNI, 


dated 26th June 2019 . 


Member -Secretary , 
Maharashtra State Legal 
Services Authority, Mumbai. 


३ 


अपर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ सआ ५ /फ्रेंन्डस को.मुंबई/ फ्रेंन्डस को.पाटण / विलिनिकरण / १७८ / २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १७(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चेनियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
निबंधक, सहकारी संस्था , ( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या., पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा 
रजि.नं.एस.ए.टी. /पी.टी.एन / आर.एस.आर /( सी.आर)९ ६० सन २००१ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडिट सोसायटी 
लि.मुंबई नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम / डब्ल्यु एफ / एन / आर.एस.आर / सी.आर / ५०३/ ८७ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करून विलिनिकरण करीत आहे. 

उक्त आदेशामुळे फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेचेफ्रेन्डस को - ऑप क्रेडिट सोसायटी 
लि . मुंबई या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाच्या पातळीवर फ्रेन्डस 
को - ऑप क्रेडीट सोसायटी 

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १९ ८२किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ यात काहीही अंतर्भुत असले तरी, विलीनीकरणाशी संबंधित 
असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत , मुळ संस्थेची किंवा विलीनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथास्थिती 
रुपांतरीत किंवा विलीनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल . 

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे , एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण 
संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरु करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष 
ठरणार नाही, न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 

उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक २९ जानेवारी , २०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


. 


परिशिष्ठ 


अटी व शर्ती : 


( १) फ्रेन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण , तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेचे फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई या संस्थेत विलीनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 

( २ ) विलीनीकरणाच्या दिवसापासून फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण, तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेच्या 
ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स ( भाग ), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या 
तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या 
सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रक्कम फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल. 

( ३ ) विलीनीकरणानंतर फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण , तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही 
संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देय राहतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . , मुंबई 
संस्थेमध्ये ठेवायाच्या असतील तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणा-या व्याजदरानुसार व्याज आकारणी करण्यात 
येईल . मात्र फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण, तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत 
प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील. तसेच फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. 
पाटण , तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार 
नाहीत . 

( ४ ) विलीनीकरणानंतर फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण , तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेत असणारी सर्व 
बचत खाती , मुदत ठेवी, चालू खाती, मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या 
पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील. 

( ५ ) फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण , तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली 
करण्याची जबाबदारी फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची राहील . फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण , 
तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल , 
तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


. 


~ 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ अ 


. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ११-१७, २०१९/ आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 

( ६) विलीनीकरणाच्या दिनांकास फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेची बँकामधील 
शिल्लक , रोख शिल्लक व इतर येणी ही फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग 
कसा करावा याचा अधिकार फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे राहील. 

( ७ ) विलीनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण , तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेने ठेवलेल्या 
ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे , कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलीनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील. 

( ८ ) विलीनीकरणानंतर फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेऐवजी फ्रेंन्डस 
को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील . याबाबत फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. 
पाटण , तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेचे सर्व संचालक , कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार 
नाही . 

( ९ ) फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण , तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या कर्मचा- यांना विलीनीकरणानंतर 
फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचा-यांची 
दिनांक १ नोव्हेंबर १ ९९ ३ पासून झालेली सेवेची ज्येष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 

( १० ) विलीनीकरणापूर्वी फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण, तालुका पाटण , जिल्हा सातारा या संस्थेत काही दोष , 
अफरातफर असल्यास त्यास फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही. 

( ११ ) फ्रेन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे 
दायित्व फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

( १२ ) विलीनीकरणानंतर फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण , तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या ठिकाणी शाखा 
सुरू ठेवण्यास व संस्थेच्या विलिनिकरणापूर्विच्या बदल्यात फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेस या कार्यालयाच्या दिनांक 
३ फेब्रुवारी, २०१४ चे परिपत्रकानुसार एक प्रोत्साहनपर शाखा सानपाडा , नवी मुंबई , जिल्हा ठाणे येथे उघडण्यास परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

( १३ ) फ्रेन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या. पाटण , तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी 
देण्याबाबतचे कामकाज फ्रेंन्डस को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे. 


. 


~ 


. 


पुणे, 
दिनांक २ ९ जानेवारी २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका / १- सआ / जनकल्याण बँक / का.क .१५६ / ३१४ / २०१९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये जनकल्याण सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाही 
पुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका -याचा हुद्दा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका-याचे नाव 

( २ ) 
श्री . सुरेश बाबू गोरे 


( १) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ . 


अधिकारी-१ 


वसुली अधिकारी 


संपूर्ण महाराष्ट्र 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ( २ ) मुंबई यांना सादर करावी. 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


७ ) वसुली अधिका -यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिका- यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, जनकल्याण सहकारी बँक लि . , मुंबई 
असा फलक लावता येईल. 


( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे, 
दिनांक ३० जानेवारी , २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 


७ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ -५ / का.क .१५६ / केतन को / १२५ / २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या केतन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते ३१ मार्च २०२१ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


.. 


अ.क्र . 


व्यवस्थापक 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका-याचे नाव 

अधिका- यांचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . पोपटराव हंबीरराव सावंत 

विशेष वसुली व 

* सोबत जोडलेल्या यादी 
विक्री अधिकारी प्रमाणे ७ जिल्ह्यांमधील 

१८ दाखल्यांसाठी व 
बृहन्मुंबई , नवी मुंबई, 

ठाणे, पुणे. 
(टिप सातारा -८ , सांगली-१, कोल्हापूर -१, सिंधुदुर्ग -१, रत्नागिरी-०२, अहमदनगर-४ , नाशिक-१ असे एकूण-१८ ) 

अटी 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१, चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका -यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ केतन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 

( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिका -यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

(११ ) वसुली अधिका- याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. 


~ 


आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ . ५ / का.क .१५६/हिंदुस्थान को / २८६ / २०१ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या हिंदुस्थान को - ऑप क्रेडिट सोसायटी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापूढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका -यांचे नाव 

अधिका-यांचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . मारुती पांडुरंग शिंदे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व 

बृहन्मुंबई , ठाणे , नवी मुंबई 

विक्री अधिकारी 
२ श्री . रतन राजाराम जाधव 

विशेष वसुली व 

सांगली , सातारा , कोल्हापूर 

विक्री अधिकारी 
३ सौ . मनिषा तानाजी गायकुडे 

शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व पुणे , सोलापूर 

विक्री अधिकारी 


अ.क्र . 


१ 


- 


शाखा व्यवस्थापक 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१, चे नियम , १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका- यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “हिंदुस्थान को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 
भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 

( ९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिका- याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


. 


पुणे, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


. 


܀܀ 


वाचावे : ( १) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसूली आदेश / २०१८ , दि . ६/४/२०१८ 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसूली आदेश / २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ 
( ३ ) अध्यक्ष , पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., यांचे दिनांक ११/ ०१/ २०१ ९ चे पत्र व त्यासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क .१५६ / पुष्पांजली को / ३३७ / २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पुष्पांजली को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . या संस्थेच्या खालील अधिका- यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६(१) अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता 
प्रदान करीत आहे. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका- यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका- यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ५ ) 
बृहन्मुंबई , ठाणे, पुणे 


श्री . सुरेश गणपत काशिद 


सरव्यवस्थापक 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


२ 


श्री . रामदास दत्तात्रय दुराफे 


विभागीय अधिकारी 


पुणे , अहमदनगर 
व कोल्हापूर 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ पुष्पांजली को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., " असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


(१० ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असुन त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ 

नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


. 


वाचावे : (१ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसूली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ 
(३ ) अध्यक्ष , पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . यांचे दिनांक ११ जानेवारी २०१९ चे पत्र व त्यासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ-५ / का.क .१५६ / पुष्पांजली को / ३३६ / २०१ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. पी . एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि . या संस्थेच्या खालील अधिका- यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-याचा हुद्दा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका -याचे नाव 

( २ ) 
जयसिंग बाबुराव 

खानदेशे 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . 


विभागीय अधिकारी 


( ४ ) 
विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


सातारा , नाशिक व रायगड 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ /प्र.क्र .२३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका- यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ पुष्पांजली को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१ ९/ आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

(९) वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १०) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिका- याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ 

नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१ ९. 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
(पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मार्च २०१ ९ 


अधिसूचना 


क्रमांक आकृवि -३५१९ / प्र.क्र .७० / १५ - अ.- शासन निर्णय , कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक आकृवि-३६१३/ प्र.क्र .७४ / १५ - ओ , 
दिनांक १३ मे २०१३ अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद अधिका-याची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट- अ मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर 
पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती 


मराठी भाषा व 


अ.क्र . अधिका-यांचे नाव 

हिंदी भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यातून 

सूट 


विहित विभागीय मूल्यनिर्धारण 
लेखा परीक्षा अहवाल व 
उत्तीर्ण गोपनीय 


परिविक्षा 
कालावधी 


विहित 
संगणक 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 


विभागीय 
चौकशीबाबत 
सद्य:स्थिती 


दिर्घ 
मुदतीच्या 


तत्त्वावर 


अहवाल 


नियुक्ती 
दिनांक 


प्रतवारी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


१ . 


श्री . बालाजी 
श्रीरंग ताटे . 


उत्तीर्ण 
६ डिसेंबर 


१६ मे २०१३ 
ते १५ मे २०१५ . 


१६ 
मे 


२०१७. 


मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक जानेवारी , 
२४ फेब्रुवारी २०१४ २००८ . 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१४ . 


२०१५ 
( म.पू. ) . 


१६ मे २०१३ 

प्रस्तावित / 
ते ३१ मार्च २०१४ प्रलंबित 
अत्युत्कृष्ट 

नाही . 
१ एप्रिल २०१४ ते 
२१ ऑगस्ट २०१४ 
अत्युत्कृष्ट 
२२ ऑगस्ट २०१४ 
ते २१ जानेवारी २०१५ 
उत्कृष्ट 
२२ जानेवारी २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१५ 


प्रमाणपत्र 


१ एप्रिल २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 


अत्युत्कृष्ट 


उपरोक्त अधिका-याला राजपत्रित अधिका-याकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली असून 
त्यांनी शासकीय अधिका -यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांचा परिविक्षा कालावधीतील 
गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचेविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित नाही. 

उपरोक्त अधिका-याचा परिविक्षा कालावधीवरील विवरणपत्रातील स्तंभ-७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ -८ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा , गट - अ पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या तत्त्वावर पुढे सुरू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . नि . साखरकर , 
शासनाचे अवर सचिव. 


m 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५ स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँक / डी -४ /ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / ना . पतसंस्था / का.क .१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/ सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पतसंस्था / 

स.आ.- ५ / खर्च वसुली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ८ ) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पुसद यांचेकडील दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ रोजीचे पत्राने पद्मावती पुरोहीत 

महिला अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी मर्या. पुसद , र.नं. १२९, या संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत 
प्राप्त प्रस्ताव व संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ , रोजीचा ठराव क्रमांक 
७ ची छायाप्रत . 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - यवत / वि .२ / क .१५६ / १२३३ / २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६( १) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , अर्चना माळवे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यवतमाळ , या आदेशान्वये पद्मावती पुरोहीत 
महिला अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्या., पुसद, र. नं . १२९, या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे 
ठरावामध्ये नमूद कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६( १) नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका- याचे नाव 

अधिका-याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . एस . एन . ठेंगे 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यापुरते 
वरीलप्रमाणे वाचा क्र . ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना याबाबत सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदाराकडील ताबा, जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत घेऊ नये. 

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी शर्तीस अधिन राहुन प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , ९८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग, अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 


अ.क्र . 


करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका -यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. त्याबाबतचा नमुना ‘ अ-१ , अ-२ , व अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ‘ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणिकिंवा सिव्हील कोर्ट . एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
(१० ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

सहकारी बँक /पतसंस्था 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ११) वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदारांच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


( १२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


( १३) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका-यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचेपालन करावे. बँकेचे/ पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका -यांचे 
कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


यवतमाळ , 
दिनांक ११ मार्च २०१ ९ . 


अर्चना माळवे, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / सआ ५ / का.क.१५६/ पारसमहावीर को / ५५६ / २०१ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये पारसमहावीर को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका- यांस त्यांच्या नावापूढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका-यांचे नाव 

अधिका- यांचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . शिवाजी गंगाराम राऊळ 

मुख्य व्यवस्थापक विशेष वसुली व 

बृहन्मुंबई, ठाणे, 
विक्री अधिकारी . नवी मुंबई, रायगड, 

पुणे, सांगली, 
श्री . रितेश जुगराज जैन 

अधिकारी विशेष वसुली व 

सातारा, कोल्हापूर . 
विक्री अधिकारी. 


अ.क्र . 


or 


२ 


अटी 


- 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका- यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ पारसमहावीर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 


( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिका- यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिका- याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , दिनांक १३ मार्च २०१९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ १ -सआ / संत सोपानकाका सह बँक / का.क.१५६/ ६११/ २०१ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या बँकेच्या खालील 
अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका-यांचे नाव 

अधिका- यांचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . साबणे दिलीप मधुकर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . जगताप चंद्रशेखर जनार्दन मुख्य अधिकारी वसुली वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . मोहोळ गणेश धोंडीबा 

मुख्य अधिकारी कर्ज वसुली अधिकारी 

पुणे 
श्री . कोंडे विजय किसन शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 


अ.क्र . 


१ 

२ 


३ 


४ 


अटी 


- 


. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ग्रामीण यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका-यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाहीत . 

( ७ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . 
सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे असा फलक लावता येऊ शकेल. 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 


२१ 


( ९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक १६ मार्च २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १-सआ / सांगली बँक / का.क .१५६ / २०१९ / ५१०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( प्रशासन), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये सांगली सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका- यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका- यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ५ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


श्री . ओ. बी . पाटील 
श्री . बी . जे . 

यादव 
श्री . एस . 

बी . साईल 
श्री . आर . जी . घाडगे 
श्री . डी . आर .शिंदे 
श्री . डी . टी . भोसले 
श्री . एस . 

बी . गडदरे 
श्री . एम. ए. शितोळे 
श्री . आर . पी . निकम 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 

सब अकौंटंट 
सब अकौंटंट 
बॅच अकौंटंट 
सब अकौंटंट 
सब अकौंटंट 
वसुली अधिकारी 
बँच अकौंटंट 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


५ 


महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य 
पुणे , सोलापूर 
नाशिक , जळगाव 
सांगली, रत्नागिरी 
अहमदनगर , 

परभणी 
सातारा, कोल्हापूर 
औरंगाबाद, जालना 


६ 


७ 


८ 


" 


९ 


नागपूर , अमरावती 


अटी 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई -१ यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सांगली सहकारी बँक लि ., मुंबई " 
असा फलक लावता येईल . 


( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 

वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका- यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे , 
दिनांक ६ मार्च २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


~ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सआ-५ / पत / युथ डेव्हलपमेंट को - ऑप. पत / अवसायन / अंतिम आदेश / २०१ ९ / ६८ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , ( पतसंस्था ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे युथ डेव्हलपमेंट को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., सांगली, सी २/२, वसंतदादा साखर कारखाना, सांगली, तालुका जिल्हा सांगली ४१६ 
४१६ ही संस्था अंतिमरित्या अवसायनात घेत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील कलम १०३ अन्वये संस्थेवर श्रीमती 
आर. एस . बारहाते , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था अधिन जिल्हा उप -निबंधक , सहकारी संस्था, सांगली यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे . 


सदर अंतिम आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१ ९ रोजी माझ्या सहीनिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


डॉ . पी . एल . 

खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १-सआ / जीएस महानगर बँक / का.क .१५६ / ५ ९ ६ / २०१ ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जीएस महानगर को - ऑप. बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापूढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. : 


. 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


२ 


४ 


महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य 

पुणे 
मुंबई 
रत्नागिरी 
नाशिक 
नांदेड 


६ 


७ 


८ 


अ.क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिका -याचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
श्री . पंढरीनाथ नामदेव तराळ 

श्री . शिवाजी परशराम खंडागळे 
३ श्री . नितीप रामभाऊ खोडदे 

श्री . धारा देवेश साहू 
५ श्री . संजयकुमार गणपत काळे 

श्री . गजानन सदानंद सुतार 
श्री . गोपाळ बहिरु ठुबे 

श्री . विश्वनाथ लक्ष्मण सुतार 
९ श्री . विजय देवराम बोरुडे 
१० 

श्री . संपत गणपत ठुबे 
११ श्री . ठकसेन दत्तात्रय गव्हाणे 
१२ श्री . एकनाथ पंढरीनाथ वाफारे 
१३ श्री . अमित शिवाजीराव मोरे 
१४ श्री . निलेश तानाजी खानविलकर 
१५ श्री . साहेबराव दत्तात्रय ठाणगे 
१६ श्री . सखाराम दत्तात्रय पठारे 
१७ श्री . ज्ञानदेव बापू शिर्के 
१८ श्री . पोपट पाटीलबा कळसकर 
१९ श्री . विक्रांत दत्तात्रय भोगले 
२० श्री . धनाही मंजाबापू तांबे 
२१ श्री . उत्तम चिंतू लोणकर 
२२ श्री . वैभव लक्ष्मण लाड 
२३ श्री . संजय ओंकार निकम 
२४ श्री . सुरेंद्र महादेव बनसोडे 
२५ श्री . देवराम पांडूरंग चौधरी 
२६ सौ . संगीता खंडू खोसे 


वरिष्ठ व्यवस्थापक 
वरिष्ठ व्यवसथापक 
वरिष्ठ व्यवस्थापक 
वरिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
वरिष्ठ व्यवस्थापक 
वरिष्ठ व्यवस्थापक 
वरिष्ठ व्यवस्थापक 
वरिष्ठ व्यवस्थापक 

लेखापाल 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 
कनिष्ठ व्यवस्थापक 

लेखापाल 
लेखापाल 
लेखापाल 
लेखापाल 
लेखापाल 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 

मुंबई 
पुणे 
मुंबई 
ठाणे 

पुणे 
महाराष्ट्र राज्य 


मुंबई 


रायगड 


अहमदनगर 

पुणे 
मुंबई 
अहमदनगर 

पुणे 
रायगड 
नाशिक 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 


महाराष्ट्र राज्य 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (१ ) मुंबई यांना सादर करावी. 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, जीएस महानगर को - ऑप. बँक लि . 
मुंबई, " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


वसूल करण्याची 


(९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

(१२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक १४ मार्च २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१ ९/ आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १- सआ / अंबरनाथ बँक / का.क .१५६/ २०१९ / ६ ९८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये अंबरनाथ जयहिंद को - ऑप. बँक लि ., अंबरनाथ, जि . ठाणे या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. : – 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका -यांचे नाव 

( २ ) 


अधिका -याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . संजोग ओ . कदम 
श्री . ओ . डब्ल्यू . अनसुरकर 


मुख्य व्यवस्थापक 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 

ठाणे, रायगड 
व मुंबई जिल्हे. 


२ 


व्यवसथापक 


अटी. 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१, चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ /प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका- यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, अंबरनाथ जयहिंद को - ऑप . बँक लि ., 
अंबरनाथ , जि . ठाणे ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ९ ) 

वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


ܙܕ܂ 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 

( १० ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

(१२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक २७ मार्च २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म.उ.वि . )- ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


. 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १-सआ / वसई जनता बँक / का.क .१५६ / २०१ ९ / ६ ९ ७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये वसई जनता सहकारी बँक लि ., वसई , जिल्हा पालघर या बँकेच्या खालील अधिका- यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिका -याचे नाव 

अधिका -याचा हुद्दा 
( १ ) ( २) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . दिपक तुळशीदास पाटील सहा . व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 
श्री . जगदीश वसंत वझे सहा . व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे जिल्हा 
३ श्री . महेश सुरेश राव सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई जिल्हा 
श्री . वसंत मारुती गडदे सहा . व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पालघर जिल्हा 
अटी. 


अ.क्र . 


२ 


४ 


- 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिका -यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, वसई जनता सहकारी बँक लि . वसई " 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


ܙܙ 


( १० ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

(१२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


पुणे, 
दिनांक २७ मार्च २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद 


. 


पोलीस आयुक्त , 


संदर्भ.- जा.क्र.पो.आ./ अधिसूचना / २०१ ९-६६०, दिनांक ५ एप्रिल २०१९ 

वाहतूक अधिसूचना 
क्रमांक पो.आ / अधिसूचना / २०१९-८१७. - ज्याअर्थी, औरंगाबाद शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे विनिमय व नियमन करण्यासाठी तसेच, 
नागरिकांच्या सुरक्षितता, जिवीतास धोका, अडथळा किंवा गैरसोय होऊ नये, तसेच औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत मोटार वाहनांची संख्या, वाढती 
लोकसंख्या , औरंगाबाद शहर हे ऐतिहासिक शहर असल्याने शहरामध्ये येणारे पर्यटक , सहली, इतर नागरीक यांची मोठ्या प्रमाणात शहरामध्ये ये- जा 
असते त्यामुळे शहरातील रस्त्यावर वाहनांच्या जास्तीच्या वर्दळीमुळे वाहतुकीचेनियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी औरंगाबाद शहरातील महावीर 
चौक ( बाबा पेट्रोल पंप चौक ) येथे नेहमी वाहतुकीची कोंडी होत असते तेथे वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी एकेरी मार्गने करणे व वाहतुकीचे 
विनमय व नियमन करण्यासाठी संदर्भान्वये प्रायोगिक तत्त्वावर अधिसूचना काढण्यात आली होती. सदर अधिसूचनाचे अनुशंगाने हरकती व आक्षेप 
मागविण्यात आले होते . सदर अधिसूचनाचे अनुषंगाने प्राप्त हरकती व आक्षेप यांना विचारात घेऊन सदर अधिसूचना यापुढे जारी ठेवणे आवश्यक 
आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 
त्याअर्थी, मी चिरंजीव प्रसाद , 

औरंगाबाद शहर , मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ (१९ ५१ चा अधिनियम क्र .२२ ) चे 
कलम ३३ (१)( ब ), सह मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ (१९ ८८ चा अधिनियम क्र . ५ ९ ) चे कलम ११५ व इतर प्राप्त अधिकारान्वये औरंगाबाद शहरात 
वाहतुकीसाठी खालीलप्रमाणे अधिसूचना काढत आहे . 

औरंगाबाद शहरातील खालील मार्गावर एकेरी वाहतूक करण्यात येत आहे 

( १) जालनाकडून ( महावीर चौक -जालना रोड ) नगरनाकाकडे, मध्यवर्ती बसस्थानकाकडे जाणारी वाहतूक ही जालना रोड-महावीर चौक ( बाबा 
पेट्रोल पंप)पंचवटी चौक - लोखंडी पुल- मार्गे नगरनाकाकडे जातील व मध्यवर्ती बसस्थानकाकडे जाणारी वाहतूक ही लोखंडी पुल येथून यु टर्न घेऊन 
मध्यवर्ती बसस्थानकाकडे जातील . 

( २) नगरनाकाकडून रेल्वेस्टेशनकडे जाणारी वाहतूक ही महावीर चौक ( बाबा पेट्रोल पंप) येथून पंचवटी मार्गे रेल्वेस्टेशनकडे जातील 
सदरची अधिसूचना ही पुढील आदेशापावेतो लागु राहील. 

या अधिसूचनाचा भंग करणारी व्यक्ती मू.पो. कायदा कलम १३१ व अन्य फौजदारी कायद्यान्वये अपराधास पात्र राहील. तसेच प्रचलीत मोटार 
वाहन कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल . 

सदरची अधिसूचना ही अत्यावश्यक सेवा उदा. पोलीस, रुग्णवाहीका, अग्निशामक वाहन व तत्सम अत्यावश्यक वाहनांना लागु असणार नाही. 
सदरची अधिसूचना माझ्या सही व शिक्यानिशी दिनांक ३ मे २०१९ रोजी काढण्यात आली आहे. 


चिरंजीव प्रसाद , 
पोलीस आयुक्त , 

औरंगाबाद . 


३० 


. 


अ.क्र . 


१ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / का.क.१५६ / सारस अर्बन को / २०१९ / ६० ९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या सारस अर्बन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी मर्यादित, पुणे , या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका -याचे नाव 

अधिका -यांचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सुनिल दशरथ अभंग 

मॅनेजर विशेष वसुली व 

* सोबत जोडलेल्या यादी 
विक्री अधिकारी प्रमाणे ०४ जिल्ह्यांमधील 

०७ दाखल्यांसाठी 
( टीप.- *मुंबई-२, सातारा -२, लातूर -२, नाशिक -१ , 

असे 

एकूण-०७) . 
अटी.- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१, चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार , सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या, वसुली अधिकारी असलेल्या, व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका -यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार , अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ /प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिका -यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका-यास, वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ सारस अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी मर्यादित, पुणे 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन , परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 

( १० ) वसुली अधिका-यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन, भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


पुणे, 
दिनांक १६ मार्च २०१९ . 


डॉ . पी . 

एल . 

खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १-सआ / चेंबूर नागरिक सह. बँक / का.क .१५६/ २०१९ / ६५२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्रीराम सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. : 


. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका -याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ५ ) 
ठाणे 


१ 


सरव्यवस्थापक 


२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका-याचे नाव 

( २ ) 
श्री . विकास हरिभाऊ पाटील 
श्री . सुरेश पोपटराव लांडगे 
श्री . गणेश काशिनाथ सातार्डेकर 
श्री . प्रदिप दगडू 

कांबळे 
श्री . श्रीकांत बळीराम ठाकूर 
श्री . मिलिंद श्रीरंग पाटकर 
श्री . प्रविण विजय पवार 


३ 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 

बृहन्मुंबई 
बृहन्मुंबई 


व्यवस्थापक 
कनिष्ठ अधिकारी 
कर्ज वसुली अधिकारी 
कर्ज वसुली अधिकारी 
कर्ज वसुली अधिकारी 
कर्ज वसुली अधिकारी 


४ 


५ 


नवी मुंबई 


६ 


बृहन्मुंबई 


७ 


रायगड 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई-२ यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिका- यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि चेंबूर नागरिक सहकारी बँक लि ., 
मुंबई " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 


३३ 


( १० ) वसुली अधिका-यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

(११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक २० मार्च २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १- सआ/ इंदापूर अर्बन बँक / का.क.१५६ / २०१९/ ६५५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये इंदापूर अर्बन को - ऑप. बँक लि ., इंदापूर, जि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका -याचे नाव 

अधिका- याचा हुदा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . माने छगन निवृत्ती 

वसुली विभाग प्रमुख 

वसुली अधिकारी पुणे , सोलापूर , सातारा 
श्री . दिवसे आबासो लक्ष्मण 

वसुली अधिकारी पुणे , सातारा, रायगड 
श्री . जमादार शशिकांत रामचंद्र 

वसुली अधिकारी 

पुणे, अहमदनगर , 

सोलापूर 


अ.क्र . 


१ 


२ 


कर्ज विभाग प्रमुख 


. 


ज्यु . ऑफिसर 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका- यांस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 

( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, इंदापूर अर्बन को - ऑप . बँक लि ., 
इंदापूर , जि . पुणे ” असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक २२ मार्च २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


३५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

अधिसूचना 
क्रमांक आकृवि-३५१८ / प्र . क्र . २८७ / १५ - अ.- शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक आकृवि -३६१३ / प्र.क्र .७४ /१५- ओ , 
दिनांक १३ मे २०१३ अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद अधिका -याची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट - अ मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर 
पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती : 
अधिका -याचे मराठी भाषा व हिंदी विहित विहित मुल्यनिर्धारण विभागीय परिविक्षा दिर्घ 
नाव भाषा परीक्षा उत्तीर्ण संगणक विभागीय अहवाल व चौकशी कालावधी मुदतीच्या 
परीक्षा लेखा गोपनीय 

तत्त्वावर 
उत्तीर्ण परीक्षा अहवाल सद्यःस्थिती 

नियुक्ती, 
उत्तीर्ण प्रतवारी 

दिनांक 
( १) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) 

( ८ ) 


होण्यातून सूट 


बाबत 


श्री . गहिनीनाथ 


उत्तीर्ण 


उत्तीर्ण 
एप्रिल, 


६ जून २०१३ 
( म.नं.) ते 


रामदास 


२१ एप्रिल 


२ जुलै, 
२०१५ 
( म.पू.) 


कापसे 


२००८ . 


२०१५ . 


नाही . 


मराठी भाषा परीक्षा 
सूट आदेश दिनांक 
९ डिसेंबर , २०१३ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 

उत्तीर्ण दिनांक 
९ डिसेंबर २०१३ . 


६ जून २०१३ 

प्रस्तावित 
ते ३१ मार्च २०१४ प्रलंबित 
निश्चित 
चांगली 
१ एप्रिल २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१५ 
उत्कृष्ट 
४ जून २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 


६ जून २०१५ 
( म.नं. ) २५ दिवस 
रजा त्यामुळे देय 
दिनांकास समाप्त 
न होता वाढवून 
दिनांक १ जुलै, 
२०१५ ( म.नं.) 
रोजी समाप्त होतो. 


उत्कृष्ट 


उपरोक्त अधिका-याला राजपत्रित अधिका-याकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली असून 
त्यांनी शासकीय अधिका-यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे . त्यांचा परिविक्षा कालावधीतील 
गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचेविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित नाही. 

उपरोक्त अधिका-यांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ-७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ-८ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट - अ पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या तत्त्वावर पुढे सुरू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . नि . साखरकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ६ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A3902 (i)/2019.—The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
1. Smt. B. M.Kothavale , 

Maternity Leave for 180 days from 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 

24th April 2019 to 20th October 2019 . 
Magistrate , First Class , Rahuri, 

Dist. Ahmednagar . 

On return from leave Smt. B. M.Kothavale will be reposted as Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Rahuri, Dist. Ahmednagar. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that Smt. B. M. 
Kothavale would have continued to officiate as Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Rahuri, Dist. Ahmednagar had she not proceeded on leave during the above period . 

( II) 
The Charge during the leave period of Smt. B. M. Kothavale is kept with Smt. M. P. Mathure , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Rahuri, Dist . Ahmednagar . 


Bombay, 
dated 3rd May 2019 . 


YOGESH A. RANE , 
Registrar ( Insp . II ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1203/2019 / 1029. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of section 9 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (No.2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint the following 
Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in a Court of 
Sessions with immediate effect : 


NAME OF JUDICIAL OFFICERS AND PRESENT POSTING 


Sr. No. 


Name of Judicial Officers 


1 . 


2 . 


Shri Pandurang Ganpatrao Bhosale, 
District Judge -9 and Assistant Sessions Judge , 
District Sangli . 
Shri Krishna Punjaramji Shrikhande , 
Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , 
District Chandrapur . 
Shri Naresh Govindrao Satpute , 
Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , 
District Wardha . 


3 . 


Bombay , 
dated 2nd May 2019 . 


S. P. TAVADE , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 


३७ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1523 /2015-2473 


Smt. P. P. Bagve , Offg . Assistant Registrar , High Court, Appellate Side , Bombay , is granted 
Earned Leave for 22 days from 21st February 2019 to 14th March 2019 . 

Certified that Smt. P. P. Bagve , would have continued to officiate as Assistant Registrar, High 
Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1504 /2019 
Shri S. M. Bhide , Offg . Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay , is granted 
( i) Earned Leave for 04 days from 8th March 2019 to 11th March 2019 and ( ii) Earned Leave for 05 
days from 16th March 2019 to 20th March 2019 . 

Certified that Shri S.M. Bhide, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High 
Court, Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1505 /2019 
Smt. V. V. Bhojane, Offg . Assistant Registrar, High Court , Appellate Side, Bombay , is granted 
Earned Leave for 04 days from 12th February 2019 to 15th February 2019 . 

Certified that Smt. V.V. Bhojane , would have continued to officiate as Assistant Registrar, High 
Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1513 /2017 
Smt. M. R. Dalvi, Offg . Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted 
Commuted Leave for 2 days from 15th March 2019 to 16th March 2019 . 

Certified that Smt. M.R. Dalvi, would have continued to officiate as Assistant Registrar , High 
Court, Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1514 / 2017 
Smt. S. V. Deshpande, Offg . Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay , is granted 
Half Pay Leave for 10 days from 11th March 2019 to 20th March 2019 . 

Certified that Smt. S. V. Deshpande, would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1506 / 2016 
Shri R.M. Kambli , Offg . Assistant Registrar, High Court , Appellate Side , Bombay , is granted 
Earned Leave for 02 days from 12th February 2019 to 13th February 2019 . 

Certified that Shri R.M.Kambli , would have continued to officiate as Assistant Registrar , High 
Court, Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1511/ 2017 
Shri. H. A. Kulkarni, Officiating Assistant Registrar , High Court, Appellate Side , Bombay , is 
granted Commuted Leave for 03 days from 11th February 2019 to 13th February 2019. 

Certified that Shri. H. A. Kulkarni, would have continued to officiate as Assistant Registrar, 
High Court , Appellate Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1508 /2013 
Shri V. J. Sawant, Offg . Assistant Registrar , High Court, Appellate Side , Bombay , is granted (i) 
Commuted Leave for 08 days from 15th February 2019 to 22nd February 2019 and ( ii ) Commuted 
Leave for 13 days from 04th March 2019 to 16th March 2019 . 

Certified that Shri V. J. Sawant, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High 
Court, Appellate Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay, 
dated 2nd April 2019 . 


S. M.KOCHEY , 

Registrar 
(Finance and Budget) . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ६ अ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६ , शके १९ ४१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1511/2005-2732 


Shri K. T. Bobade , Offg . Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted 
( i) Earned Leave for 1 day on 3rd August 2018 and (ii) 04 days from 15th February 2019 to 18th 
February 2019 . 

Certified that Shri K. T. Bobade, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High 
Court, Appellate Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1521 / 2013 
Shri V. A. Dhawas, Offg . Deputy Registrar , High Court, Appellate Side, Bombay is granted 
Commuted Leave for 04 day from 18th January 2019 to 21st January 2019. 

Certified that Shri V. A. Dhawas, would have continued to officiate as Deputy Registrar , High 
Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1505 /2013 
Shri D. V. Kamtekar , Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay , is granted 
Commuted Leave for 03 days from 16th February 2019 to 18th February 2019 . 

Certified that Shri D. V. Kamtekar, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High 
Court , Appellate Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1521 /2015 
Shri V. V. Kingaonkar, Offg . Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted 
Earned Leave for 3 days from 03 days from 18th March 2019 to 20th March 2019 ( suffixing holiday 
21st March 2019 ) with permission to leave headquarters from 16th March 2019 (A.O.H.) to 
22nd March 2019 (B.O.H.) . 

Certified that Shri V. V. Kingaonkar , would have continued to officiate as Deputy Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


II 


The charge of post of Shri V. V. Kingaonkar, Deputy Registrar kept with Shri P. S. Samale, 
Assistant Registrar for above period , High Court of Judicature at Bombay , Bench at Aurangabad . 

No. PLB - 1535 /2010 
Smt. S. S. Naik , Offg . Deputy Registrar , High Court, Appellate Side , Bombay , is granted 
(i) Earned Leave for 02 days from 15th December 2018 to 16th December 2018 and ( ii ) Commuted 
Leave for 02 days from 15th March 2019 to 16th March 2019 . 

Certified that Smt. S. S. Naik , would have continued to officiate as Deputy Registrar, High 
Court, Appellate Side , Bombay, had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1505 / 2015 
Shri Mohd . Hanif Ismailsha Patel, Offg . Deputy Registrar , High Court, Appellate Side, Bombay , 
is granted Earned Leave for 18 days from 12th March 2019 to 29th March 2019 with permission to 
leave headquarter and country . 

Certified that Shri Mohd. Hanif Ismailsha Patel, would have continued to officiate as Deputy 
Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above 
period. 


Bombay , 
dated 9th April 2019 . 


S. M.KOCHEY , 

Registrar 
( Finance and Budget ). 


३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1525 /2004-2722 


Read Government Resolutions dated 22/10/2010 & 31/03/2018 . 


Shri T. J. Rodrigues, Ex-Deputy Registrar, High Court , Appellate Side , Bombay , is granted 
encashment of Earned Leave of 02 days for block year from 1st April 2006 to 31st March 2008 and 
15 days for block year from 1st April 2008 to 31st March 2010 . 


Bombay , 
dated 9th April 2019 . 


S. M. KOCHEY, 

Registrar 
(Finance and Budget). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1502/ 2019-2727. — Shri D.N.Kher, Officiating Deputy Registrar & O.S.D., Court Receiver, 
High Court, Appellate Side , Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 28th February 2019 to 
2nd March 2019 (Suffixing holiday on 3rd March 2019). 

Certified that Shri D. N. Kher, would have continued to officiate as Deputy Registrar , High 
Court, Appellate Side , Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 12th April 2019 . 


S.M.KOCHEY , 

Registrar 
(Finance and Budget). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read : Government Resolution , L. & J. D.No.HCT- 2009/PraKra.141/Ka - III, 

dated 22nd October 2010 . 


No. PLB - 1506 / 2019-2860 . — Shri H.M. Bhosale , Registrar , ( Judicial), High Court of Judicature 
at Bombay , Bench at Aurangabad , Aurangabad , is granted encashment of Earned Leave of 30 days for 
block year commencing from 1st April 2018 to 31st March 2020 . 


Bombay , 
dated 18th April 2019 . 


S. M.KOCHEY, 

Registrar 
(Finance and Budget ). 


yo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 3908 /2019 / 1048. — Under section 28 of the Bombay Civil Courts Act , 1869 as amended by 
Act XLVI of 1977 , the Hon ble Chief Justice and Judges are pleased to invest the undermentioned 
Civil Judges with the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cogni 
zable by such Courts upto the amountmentioned against their names : 


Sr. No. 


Name of Judicial Officer 


Amount 


( 1 ) 


6,000 / 


ShriMangesh Nandkishor Jaiswal, 
Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate, 
First Class ,Mehkar , District Buldhana. 


( 2 ) 


6,000 / 


Shri Pankaj Bakuldas Deshpande, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class ,Motala , District Buldhana . 


( 3 ) 


6,000 / 


( 4 ) 


3,000 / 


Shri Sitaram Dattarao Hargude , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate, 
First Class ,Malkapur , District Buldhana. 
Smt. Ranjana Pandurang Nade, 
Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Shegaon , District Buldhana. 
Shri Shankar Baburao Ambhore , 
Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Lonar , District Buldhana . 


(5 ) 


3,000 / 


(6 ) 


3,000 / 


Shri Raju Bhaskar Dole , 
Joint Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Jalgaon - Jamod , District Buldhana. 


( 7 ) 


3,000 / 


Shri Shahaji Dattarao Bhosale , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Khamgaon , District Buldhana. 


( 8 ) 


3,000 / 


Smt. Shravanti Vijayrao Rajkuntwar , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class ,Mehkar , District Buldhana . 
Shri Vikram Satish Agarwal, 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Khamgaon , District Buldhana. 


( 9 ) 


3,000 / 


Bombay, 
dated the 2nd May 2019 . 


S.P. TAVADE , 
Registrar General. 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ११-१७, २०१९ / आषाढ २०-२६, शके १ ९ ४१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिका- यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका - यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

आदिवासी विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू 

चौक , 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मे २०१९ 

आदेश 
क्रमांक संकीर्ण-४०१९ / प्र.क्र . ८५ / का . १५. - श्री . दयानंद पंढरी जगताप, सह आयुक्त , अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
अमरावती यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९ ८२ मधील नियम १० (१) अन्वये नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०१९ (म.नं.) 
पासून 

विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या अधीन शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


योगेश अ . सावंत, 
कार्यासन अधिकारी . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ जून २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ.१०१९ /प्र.क्र .२८८ / २०१९/ दहा. - श्री . कमलाकर फंड, भाप्रसे ( एससीएस -२००९ ), व्यवस्थापकीय संचालक , महात्मा फुले 
मागासवर्ग विकास महामंडळ , मुंबई हे दिनांक ३१ मे २०१९ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

स . रि . बांदेकर - देशमुख, 

शासनाचे उप सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 7th June 2019 


NOTIFICATION 


No. AEO . 1019 /C.R . 288 /2019/X.— Shri Kamlakar Phand , IAS (SCS : 2009 ), Managing Director, 
Mahatma Phule Backward Class Development Corporation , Mumbai on attaining the age of superannuation 
is retired from Government service w.e.f. 31st May 2019 (A.N.) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. R. BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to the Government. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ११-१७, २०१९/ आषाढ २०-२६, शके १९ ४१ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जून २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ.१०१ ९ /प्र.क्र .२८६ / २०१९ / दहा . - डॉ . जगदीश पाटील , भाप्रसे (एससीएस -१९९ ८) , विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई 
हे दिनांक ३१ मे २०१९ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


स . रि . बांदेकर - देशमुख, 

शासनाचे उप सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 7th June 2019 


NOTIFICATION 


No. AEO . 1019/ C.R. 286/ 2019/ X. Dr. Jagdish Patil, IAS (SCS : 1998 ), Divisional Commissioner, 
Konkan Division , Mumbai on attaining the age of superannuation is retired from Government service 
w.e.f. 31st May 2019 ( A.N. ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. R. BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to the Government. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जून २०१९ 


अधिसूचना 


क्रमांक सेनिवे .१०१ ९ / प्र.क्र .४०६/ १ ९. - या विभागातील खालील नमूद अधिकारी दिनांक ३१ मे २०१९ ( म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ 


श्री . मा.ना. काळे 
श्री . सु . रा . कळसकर 


सह सचिव 
उप सचिव 


२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

दीपा साळगांवकर , 
कक्ष अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED ATGOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


